सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२१९/(प्र.क्र.१२३/१९)भाग-१/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-३१,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम” या लेखाशीर्षाखाळी vou अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत 
रु.४२८०,१९,३८,०००-/- (अक्षरी रुपये चार हजार दोनशे ऐंशी कोटी एकोणीस लाख अडतीस हजार मात्र) 
(दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत 
आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केळेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१११३२५०६७८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA 
BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकार आयुक्‍्तालय,पुणे. 

८. अवर सचिव (२स/) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. उप सचिव (विघयो) सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्यपि-२२१९/(प्र.क्र.१२३/२०१९)/भाग-१/९७स दि.३१.०३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापिलत (समपित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२४३५-इतर कृषि विषयक कार्यक्रम (बचत )(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 
(रुपये हजारात) 


सन २०१९-२० चे अ (बचत) प्रत्यापित । as असण 
अंदाज किंवा पूरक विनियोजन । करावयाची रक्‍कम | अंतिम अनुदान 


a eS See. PSS as ee et eet | Eee 
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान |२४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, मुळ तरतूद कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रा्रभावामुळे ब तांत्रिक कारणास्तव 
६०- इतर खर्च, 


१०१-शेतक-यांसाठी कर्जमाफी योजना, 
(००)(०१) (२४२३५ ००८२) 


२४३५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, 
६०- इतर खर्च, 

१०१-शेतक-यांसाठी कर्जमाफो योजना, 
१०१(००)(०३) (२४३५ ०१४२) 


कोविड-१९ या विषाणूच्या प्राट्रंभाबामुळे व तांत्रक कारणास्तव 
तरतुद वित्त विभागाकडून उपलब्ध न झाल्याने तरतूद अ्खचित. 


२४२१५- इतर कृषि विषयक कार्यक्रम, 
७८९- अनुसुचित जाती उपयोजना, 
(०१)(०१) (२४३५ ००९१) 


योजना २०१७ (अ.जा.उपयोजना) या 
अंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफी 


| ऐकूण (२४३८-इतर कृषि विषयक कायेक्रम) ae (२४३५८-इतर कृषि 


